RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 


AYA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक २३ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९ -१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४ , शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे ४५,किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


पुढील अधिसूचना इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


९ ७ 


शनिवार, जून २८ , २०१४ / आषाढ ७, शके १ ९३६ 


. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २७ जून २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस . २००६ / प्र.क्र.४१/रस्ते -९. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम (१ ९ ५८ चा ६५ ) यांच्या कलम २० ची 
पोट - कलमे ( १- अ), (१- ब ), (१- क ), (१- ड ) आणि (१- इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना , सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक खाक्षेस . २००६ /प्र.क्र .४१/ रस्ते -९, दिनांक ४ मार्च २००६ याद्वारे महाराष्ट्र 
शासनाकडून मे . संगमनेर लोणी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, औरंगाबाद यांनी त्यांच्या खर्चाने “ बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा 
याअंतर्गत सुधारणा केलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर - लोणी- कोल्हार रस्ता राज्य महामार्ग क्र . ४४ , किलोमीटर ८ ९ / ३०० ते 
११८/६०० आणि राज्य महामार्ग क्रमांक ४५ , किलोमीटर ४१/२०० ते ४८/७०० ( एकूण लांबी ३६.८०० कि.मी.) या रस्त्यांचा वापर 
करणाऱ्या , उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहानांच्या प्रवर्गावर तसेच अशा वाहनांनी 


" 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १९ ३७ 
ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर वर नमूद केलेल्या रस्त्यावरील किलोमीटर ९ ८ / ७५० मध्ये जवळ बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली 
नाक्यावर दिनांक ५ मार्च २००६ ते ३० जून २०१६ पर्यंत उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ (३ ) मध्ये उक्त प्रत्येक वाहनासमोर विनिर्दिष्ट केले 
आहे अशा दरांनी व अशा कालावधीकरिता पथकर बसविण्यात आलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास उक्त प्रकल्प आपल्याकडे घेणे इष्ट वाटते . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, यांच्या कलम २० ची पोट - कलमे ( १- अ), (१-ब), ( १- क ), (१-ड ) आणि 
( १-इ) तसेच महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम (१ ९०४ चा १) याचे कलम २१ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , शासकीय अधिसूचना , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस . २००६/ प्र.क्र .४१/रस्ते -९ 
दिनांक ४ मार्च २००६ ही दिनांक १ जुलै २०१४ पासून रद्द करीत आहे. 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


म . न . डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९ -१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४ , शके १ ९ ३७ 


لہ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

Mumbai 400 032, dated 27th June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 


No.PSP . 2006 /CR -41/Road - 9. — Whereas , the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Public Works Department, No. PSP.2006 /CR -41/Road - 9 , dated the 4th March 2006 , 
issued in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 - A ), ( 1- B ), ( 1 - C ), ( 1- D ) and ( 1- E ) of 
section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), has levied toll on the 
classes of the motor vehicles specified in column (2 ) of the Schedule appended to the said 
notification and on the trailers drawn by such motor vehicles passing through the Sangamner 
Loni-Kolhar Road , State Highway Number 44 , from kilometers 89/300 to 118/600 and State 
Highway Number 45 , from kilometers 41/200 to 48/700 ( Total length 36.800 kilometers ) in 
Ahmednagar District, improved under “ Built, Operate and Transfer ( BOT) Scheme” by 
M /s. Sangamner Loni Infrastructure Private Limited , Aurangabad , at their expenses, at the 
rates and for the periods specified against each of the said motor vehicles in column ( 3 ) of the 
said Schedule, with effect from the 5th March 2006 to 30th June 2016 , at the toll collection 
centre constructed in kilometer 98/750 on the above mentioned State Highway Number 44 . 


And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to take over the said 
project . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1- A ), ( 1- B ), ( 1 - C ), 
( 1 - D ) and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act read with section 21 
of the Maharashtra General Clauses Act ( I of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby 
rescinds the Government Notification , Public Works Department , No. PSP . 2006 /CR - 41 / 
Road - 9 , dated the 4th March 2006 , with effect from the 1st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १९ ३७ 


९ ८ 


शनिवार , जून २८, २०१४ / आषाढ ७, शके १ ९ ३६ 


. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २७ जून २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस.२००३ / प्र.क्र . ४१ / रस्ते -९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम ( १९ ५८ चा ६५ ) याच्या कलम २० ची 
पोट - कलमे ( १- अ) , (१- ब), ( १- क ), (१-ड ) आणि (१-इ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , क्रमांक खाक्षेस .२००३ /प्र.क्र . ४१ /रस्ते-९, दि . २५ फेब्रुवारी २००३ याद्वारे महाराष्ट्र शासनाकडून “ बांधा , 
वापरा व हस्तांतरीत करा " या योजनेअन्वये मे . कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इंदोर यांनी स्वखर्चाने बांधलेला कि.मी. ९ ८ /००० ते 
११८/००० दरम्यान सुधारणा केलेला नांदेड जिल्ह्यातील औंढा- चौंढी-बसमत रस्त्याचा, राज्य महामार्ग क्र . २२० वापर करणा- या , उक्त अधिसूचनेबाबत 
जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहनांच्या प्रवर्गावर तसेच अशा वाहनांनी ओढून नेल्या जाणा- या अनुयानांवर 
नमूद केलेल्या रस्त्यांवरील कि.मी. १०६/०० येथे बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली नाक्यावर दि . २६ फेब्रुवारी २००३ ते २६ फेब्रुवारी २०१७ 
पर्यंत उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ (३ ) मध्ये उक्त प्रत्येक वाहनासमोर विनिर्दिष्ट केले आहे अशा दरांनी व अशा 
कालावधींकरिता पथकर बसविण्यात आला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास उक्त प्रकल्प आपल्याकडे घेणे इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम याच्या कलम २० ची पोट-कलमे ( १- अ), (१-ब), (१- क ), (१-ड ) आणि 
( १-इ ) तसेच महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम (१९ ०४ चा १) याचे कलम २१ यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , क्रमांक खाक्षेस .२००३ / प्र.क्र . ४१/ रस्ते- ९, दिनांक २५ 
फेब्रुवारी २००३ ही दिनांक १ जुलै २०१४ पासून रद्द करीत आहे . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न. डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९ -१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४ , शके १ ९ ३७ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 27th June 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 

No. PSP.2003/CR -41/Road - 9.— Whereas, the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Public Works Department, No. PSP . 2003/CR -41/Road - 9 , dated the 25th February 
2003 , issued in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 - A ), ( 1 - B ), ( 1- C ), ( 1- D ) and 
( 1- E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), has levied toll on 
the classes of the motor vehicles specified in column (2 ) of the Schedule appended to the said 
notification and on the trailers drawn by such vehicles passing over the Aundha -Choundhi 
Basmath Road , State Highway Number 220 , improved between kilometers 98/000 to 118/000 in 
Nanded District, constructed under “ Built, Operate and Transfer (BOT) Scheme " by Messers 
Kalyan Toll Infrastructure Limited , Indore , at their expenses, at the rates and for the periods 
specified against each of the said motor vehicles in column (3 ) of the said Schedule , with effect 
from the 26th February 2003 to 26th February 2017 , at the toll collection centre constructed at 
kilometer 106/00 on the above mentioned road ; 

And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to take over the said 
project ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 - A ), ( 1- B ), ( 1- C ), 
( 1- D ) and ( 1- E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act read with section 21 of 
the Maharashtra General Clauses Act (I of 1904), the Government of Maharashtra hereby rescinds 
the Government Notification , Public Works Department, No.PSP.2003/CR -41/Road - 9 , dated the 
25th February 2003 , with effect from the 1st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १९ ३७ 


शनिवार, जून २८, २०१४ / आषाढ ७, शके १९ ३६ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ जून २०१४. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार 

वाहन कर अधिनियम. 
क्रमांक खाक्षेस. २००३ / प्र.क.४४ / रस्ते -९ ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम ( १९ ५८ चा ६५ ) याच्या कलम २० ची पोट 
कलमे ( १- अ ) , ( १- ब ), (१- क ), ( १-ड ) आणि (१- इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक खाक्षेस. २००३/ प्र.क्र .४४/ रस्ते-९, दिनांक २६ ऑगस्ट २००५ याद्वारे महाराष्ट्र शासनाकडून 
मे . शिवरत्न इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, अकलुज यांनी त्यांच्या खर्चाने “बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा ” अंतर्गत सुधारणा केलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापूर - उजनी रस्ता ( प्रमुख राज्य मार्ग क्र . ३) येथून जाणाऱ्या किलोमीटर ४१६/०० ते ४४४/०० या रस्त्यांचा वापर 
करणाऱ्या , उक्त अधिसूचने सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहानांच्या प्रवर्गावर तसेच अशा वाहनांनी 

ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर वर नमूद केलेल्या रस्त्यावरील किलोमीटर ४२२/०० मध्ये काकरम्बा ( तुळजापूर) जवळ बांधण्यात आलेल्या 
पथकर वसुली नाक्यावर दिनांक २९ ऑगस्ट २००५ ते ३१ मार्च २०१७ पर्यंत उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये उक्त प्रत्येक वाहनासमोर 
विनिर्दिष्ट केले आहे. अशा दरांनी व अशा कालावधीकरिता पथकर बसविण्यात आलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास उक्त प्रकल्प आपल्याकडे घेणे इष्ट वाटते . 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , याच्या कलम २० ची पोट- कलमे ( १- अ), (१- ब), ( १- क ), (१- ड ) आणि ( १-इ) 
तसेच 

महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम (१ ९ ०४ चा १ ) याचे कलम २१ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे , शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस. २००३ / प्र.क्र .४४ /रस्ते-९, दिनांक २६ ऑगस्ट २००५ , 
ही दिनांक १ जुलै २०१४ पासून रद्द करीत आहे. 


~ 


. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न. डेकाटे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९ -१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४ , शके १ ९ ३७ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 27th June 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 


No. PSP.2003/C.R.- 44 / Road - 9.— Whereas, the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Public Works Department , No. PSP. 2003 /C.R.-44 /Road -9 , dated the 26th August 
2005 , issued in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1- A ), ( 1- B ), ( 1 - C ), (1 - D ) and ( 1 
E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), the Government of 
Maharashtra has levied toll on the classes of the motor vehicles specified in column (2 ) of the 
Schedule appended to the said notification and on the trailers drawn by such vehicles passing 
through the “ Tuljapur -UjaniRoad , Major State Highway Number 3, from kilometer 416/00 to 
444/00 in Osmanabad District , improved under “ Built, Operate and Transfer (BOT ) Scheme 
by M /s. Shivratna Infrastructure , Private Limited , Akluj at their expenses, at the rates and for 
the periods specified against each of the said motor vehicles in column ( 3 ) of the said Schedule , 
with effect from the 29th August 2005 to 31st March 2017 at the toll collection constructed near 
Kakramba ( Tuljapur ) in kilometer 422/00 on the above mentioned road ; 

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to take over the said 
project . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 - A ), ( 1- B ), ( 1- C ), ( 1- D ) 
and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act read with section 21 of the 
Maharashtra General Clauses Act (I of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby rescinds 
the Government Notification , No. PSP . 2003 /CR -44 /Road - 9 , dated the 26th August 2005 , with effect 
from the 1st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M.N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १९ ३७ 


१०० 


शनिवार , जून २८, २०१४ / आषाढ ७, शके १ ९ ३६ 


. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

दिनांक २७ जून २०१४. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस . २००४/ प्र.क्र .५८ / रस्ते ९. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम (१९ ५८ चा ६५ ) यांच्या कलम २० ची 
पोट- कलमे (१- अ), (१- ब ), ( १- क ), ( १-ड ) आणि (१ -इ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , क्रमांक खाक्षेस . २००४/ प्र.क्र.५८ / रस्ते ९, दि .२ ९ जून २००४ याद्वारे महाराष्ट्र शासनाकडून “ बांधा 
वापरा व हस्तांतरीत करा " या योजनेअन्वये मे . मोर्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, बीड यांनी स्वखर्चाने सुधारणा केलेल्या बीड जिल्ह्यातील 
चुंबळीफाटा -पाटोदा-मांजरसुंभा रस्ता, राज्य महामार्ग क्र . १५५ व राज्य महामार्ग क्र .१५६ यावरील कि.मी. ८०/०० ते ८४/५०० दरम्यान आणि 
कि.मी .१८ / ६०० ते कि.मी. ४६/३०० दरम्यान सुधारणा केलेल्या रस्त्यांचा वापर करणाऱ्या , उक्त अधिसूचनेबाबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ 
( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहनांच्या प्रवर्गावर तसेच अशा वाहनांनी ओढून नेल्या जाणा- या अनुयानांवर नमूद केलेल्या रस्त्यांवरील 
कि.मी.२० / ०० वर बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली नाक्यावर दि. १ जुलै २००४ ते ३० जून २०१६ पर्यंत उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या उक्त 
अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये उक्त प्रत्येक वाहनासमोर विनिर्दिष्ट केले आहे अशा दरांनी व अशा कालावधींकरिता पथकर बसविण्यात आला 


- 


आहे ; 


~ 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास उक्त प्रकल्प आपल्याकडे घेणे इष्ट वाटते; 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , याच्या कलम २० ची पोट - कलमे (१- अ) , ( १-ब ), (१- क ), ( १-ड ) आणि (१-इ ) 
तसेच महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम (१९ ०४ चा १ ) याचे कलम २१ यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , क्रमांक खाक्षेस . २००४ / प्र.क्र .५८ / रस्ते ९, दिनांक २९ जून २००४ ही 
दिनांक १ जुलै २०१४ पासून रद्द करीत आहे. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न . डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५, २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १ ९ ३७ 


९ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated 27th June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 


No. PSP. 2004 /CR -58 /Road - 9.- Whereas , the Government of Maharashtra vide Government Notification , 
Public Works DepartmentNo. PSP. 2004/CR -58 /Road - 9 , dated the 29th June 2004, issued in exercise of the 
powers conferred by sub -sections ( 1 -A ), (1 - B ), (1 - C ), ( 1- D ) and (1 - E ) of section 20 of the Bombay Motor 
Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), has levied toll on the classes of the motor vehicles specified in column (2 ) 
of the Schedule appended to the said notification and on the trailers drawn by such vehicles passing through 
the section of the road improved between kilometers 80/00 to 84/500 and between kilometer 18/600 to 46 / 
300 on Chumbli Phata -Patoda-Manjarsumba Road ,State Highway Number 155 and State Highway Number 
156 , in Beed District improved under “ Built, Operate and Transfer ( BOT) Scheme" by M /s Morya Infrastructure 
Private Limited , Beed at their expenses, at the rates and for the periods specified against each of the said motor 
vehicles in column ( 3 ) of the said Schedule with effect from the 1st July 2004 to 30th June 2016 at the toll 
collection centre constructed in kilometer 20/00 on the above mentioned road : 


And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to take over the said project ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1- A ), ( 1 - B ), ( 1 - C ), ( 1 - D ) and 
( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act read with section 21 of the Maharashtra 
General Clauses Act (I of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby rescinds the Government Notification 
No. PSP.2004 /CR - 58 /Road - 9, dated the 29th June 2004 , with effect from the 1st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब-२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९ -१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १९ ३७ 


१०१ 


शनिवार , जून २८, २०१४ / आषाढ ७, शके १ ९ ३६ 


- 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

दिनांक २७ जून २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस -२००४ / प्र.क्र . ६८ / रस्ते- ९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम (१९ ५८ चा ६५ ) याच्या कलम २० ची 
पोट- कलमे (१- अ), ( १-ब ), ( १- क ), ( १-ड ) आणि (१-इ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांकः खाक्षेस-२००४/प्र.क्र .६८ /रस्ते ९, दिनांक १९ ऑगस्ट २००४ याद्वारे महाराष्ट्र शासनाकडून 
मे . बोरसे ब्रदर्स इंजिनिअर्स अॅन्ड कॉन्ट्रॅक्टर्स एपी वार्शी, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे यांनी त्यांच्या खर्चाने “ बांधा वापरा व हस्तांतरित 
करा " अंतर्गत 

सुधारणा केलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील अहमदनगर-दौंड रोड याने सुधारणा केलेल्या १६/०० ते ६२/७०० कि.मी. आणि 
६ ९ / ८०० ते ७१/२०० कि.मी. आणि राज्य महामार्ग क्र .१० ला जोडलेल्या कि.मी .० / ०० ते ७१/२०० या रस्त्यांचा वापर करणाऱ्या , उक्त 
अधिसूचनेबाबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (२ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहानांच्या प्रवर्गावर तसेच अशा वाहनांनी ओढून नेल्या 
जाणाऱ्या अनुयानांवर नमूद केलेल्या चिखली गावाजवळील रस्त्यांवरील कि.मी.२३ / ०० येथे बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली नाक्यावर 
दिनांक २० ऑगस्ट २००४ ते ३० जून २०१६ पर्यंत उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३ ) मध्ये उक्त प्रत्येक वाहनासमोर विनिर्दिष्ट केले आहे अशा 
दरांनी व अशा कालावधींकरिता पथकर बसविण्यात आला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास उक्त प्रकल्प आपल्याकडे घेणे इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, याच्या कलम २० ची पोट -कलमे (१ - अ), (१- ब), ( १- क ), ( १- ड ) आणि (१- इ) 
तसेच महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम (१ ९०४ चा १) याचे कलम २१ यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन, याव्दारे, शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस-२००४ /प्र.क्र .६८ / रस्ते -९, दिनांक १९ ऑगस्ट 
२००४ ही दिनांक ०१ जुलै २०१४ पासून रद्द करीत आहे. 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न . डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५, २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १ ९ ३७ 


११ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated 27th June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT . 

No. PSP -2004 /C.R.-68/ Road - 9.— Whereas, the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Public Works Department, No. PSP . 2004 / C.R.-68 /Road -9 , dated the 19th August 
2004 , issued in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1- A ) , ( 1- B ), ( 1 - C ), ( 1 - D ) and 
( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), has levied toll on 
the classes of the motor vehicles specified in column (2 ) of the Schedule appended to the said 
notification and on the trailers drawn by such vehicles passing through the section of the road 
improved in kilometers 16/00 to 62/700 and in kilometers 69/800 to 71/200 and repairs and 
maintenance to kilometer 0/00 to 71/200 on Ahmednagar- Daund Road joined to State Highway 
Number10 in Ahmednagar District , improved under “ Built, Operate and Transfer (BOT) 
Scheme " by Messers Borse Brothers , Engineers and Contractors , A / P Varshi, Taluka Shindkheda , 
District Dhule at their expenses, at the rates and for the periods specified against each of the 
said motor vehicles in column (3 ) of the said Schedule,with effect from the 20th August 2004 to 
30th June 2016 at the toll collection centre constructed at in kilometer 23/00 near Chikhali 
Village on the above mentioned road ; 

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to take over the said 
project ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 - A ), ( 1 - B ), ( 1- C ), ( 1- D ) 
and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharas htra Motor Vehicles Tax Act read with section 21 of the 
Maharashtra General Clauses Act (I of 1904), the Government of Maharashtra hereby rescinds 
the Government Notification , Public Works Department , No. PSP . 2004 /C.R.-68/Road - 9 , dated 
the 19th August 2004 , with effect from the 1st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९ -१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १९ ३७ 


१०२ 


शनिवार , जून २८, २०१४ / आषाढ ७, शके १ ९ ३६ 


“ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

दिनांक २७ जून २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

मोटार वाहन कर अधिनियम . 
क्रमांक खाक्षेस-२००४ / प्र.क्र . ७७ /रस्ते-९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम (१९ ५८ चा ६५ ) याच्या कलम २० ची 
पोट - कलमे ( १- अ) , (१- ब), ( १- क ), ( १- ड ) आणि ( १-इ ) याव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस -२००४/ प्र.क्र . ७७/ रस्ते ९, दिनांक ५ ऑगस्ट २००४ याद्वारे महाराष्ट्र शासनाकडून 

बांधा वापरा व हस्तांतरित करा " या योजनेअन्वये मे. रोहन आणि राजदिप इन्फ्रास्ट्रक्चर , अहमदनगर यांनी त्यांच्या खर्चाने बीड जिल्ह्यातील 
अहमदनगर - आष्टी-जामखेड - भूम -परडी राज्य महामार्ग क्र . १४२ च्या कि.मी.१५ / ००० ते ५९ / ८०० मध्ये सुधारणा केलेल्या भागाचा उक्त 
अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहनांच्या प्रवर्गावर तसेच अशा वाहनांनी ओढून नेल्या 
जाणाऱ्या अनुयानांवर वर नमूद केलेल्या रस्त्यांवरील कि.मी .५०/ ५०० येथे बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली नाक्यावर दिनांक ६ ऑगस्ट 
२००४ ते ८ ऑगस्ट २०१ ९ पर्यंत उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३ ) मधील उक्त मोटार वाहनांच्या प्रत्येक वाहनासमोर विनिर्दिष्ट केले आहे अशा 
दरांनी व अशा कालावधींकरिता पथकर बसविण्यात आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास उक्त प्रकल्प आपल्याकडे घेणे इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , याच्या कलम २० ची पोट - कलमे (१ - अ), (१- ब), (१- क ), ( १ -ड ) आणि( १ -इ ) 
तसेच 

महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम (१ ९ ०४ चा १) याचे कलम २१ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन, याव्दारे, शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस -२००४ / प्र.क्र . ७७ / रस्ते -९, दिनांक ५ ऑगस्ट 
२००४ ही दिनांक ०१ जुलै २०१४ पासून रद्द करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न . डेकाटे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५, २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १ ९ ३७ 


23 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 27th June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT . 

No. PSP - 2004 /CR - 77 /Road -9.- Whereas , the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Public Works Department , No. PSP - 2004 /CR -77 /Road -9 , dated the 5th August 2004 , 
issued in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1- A ) , ( 1 - B ), ( 1- C ) , ( 1- D ) and ( 1 - E ) of 
section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), has levied toll on the classes 
of the motor vehicles specified in column (2 ) of the Schedule appended to the said notification 
and on the trailers drawn by such vehicles passing through the section of the road Ahmednagar 
Ashti- Jamkhed -Bhoom - Pardi Road , State Highway Number 142 improved between kilometers 
15/000 to 59/800 in Beed District under the “ Built, Operate and Transfer (BOT) Scheme " by 
Messrs Rohan and Rajdeep Infrastructure , Ahmednagar, at their expenses , at the rates and for 
the periods specified against each of the said motor vehicles in column (3 ) of the said Schedule 
with effect from the 6th August 2004 to 8th August 2019 at the toll collection center constructed 
in kilometer 50/500 , on the above mentioned road ; 

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to take over the 
said project ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1- A ), ( 1- B ), ( 1 - C ), ( 1 - D ) 
and ( 1- E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act read with section 21 of the 
Maharashtra General clauses Act ( I of 1904), the Government of Maharashtra hereby rescinds 
the Government Notification , Public Works Department, No. PSP -2004 /Cr-77 /Road - 9 , dated the 
5th August 2004 , with effect the 1st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १९ ३७ 


१०३ 


शनिवार , जून २८, २०१४ / आषाढ ७, शके १ ९ ३६ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २७ जून २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , 

क्रमांक खाक्षेस. २००३ / प्र.क्र .८३ /रस्ते-९. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम (१९ ५८ चा ६५ ) यांच्या कलम २० 
ची पोट - कलमे ( १- अ), ( १- ब), ( १- क ), ( १-ड ) आणि ( १- इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना , सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक खाक्षेस . २००३/ प्र.क्र . ८३/ रस्ते -९, दिनांक २० जून २००५ याद्वारे महाराष्ट्र 
शासनाकडून मेसर्स . दशमेश रोड 

कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड , खामगाव , जिल्हा 

बुलढाणा 

यांनी त्यांच्या खर्चाने “ बांधा वापरा व हस्तांतरित 
करा ” ( बी.ओ.टी.) अंतर्गत सुधारणा करून जळगांव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर पुर्नाड जंक्शन मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग क्रमांक ४०, किलोमीटर 
०/००० ते किलोमीटर ७/४०० आणि इच्छापूर ते राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ ला मुख्य राज्य महामार्ग क्रमांक ८,४९ ६ / ००० ते ५२० / 
०५० किलोमीटर या रस्त्यांचा वापर करणाऱ्या , उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार 
वाहनांच्या प्रवर्गावर तसेच अशा वाहनांनी ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर वर नमूद केलेल्या रस्त्यावरील पुर्नाड जंक्शन जवळील ५१० / 
८०० किलोमीटर येथे बांधण्यात आलेल्या पथकर वसूली नाक्यावर दिनांक २१ जून २००५ ते ३० जून २०१६ पर्यंत उक्त अनुसूचीच्या 
स्तंभ( ३) मध्ये उक्त प्रत्येक वाहनासमोर विनिर्दिष्ट केले आहे अशा दरांनी व अशा कालावधीकरिता पथकर बसविण्यात आलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास उक्त प्रकल्प आपल्याकडे घेणे इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , यांच्या कलम २० ची पोट - कलमे (१- अ), (१-ब ), (१- क ), (१-ड ) आणि 
(१- इ) तसेच महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम (१ ९०४ चा १ ) याचे कलम २१ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , शासकीय अधिसूचना , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस . २००३/ प्र.क्र .८३/ रस्ते - ९, 
दिनांक २० जून २००५ ही दिनांक १ जुलै २०१४ पासून रद्द करीत आहे . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न . डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५, २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १ ९ ३७ 


१५ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 27th June 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 


No. PSP.2003/CR -83/Road - 9.- Whereas , the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Public Works Department , No. PSP . 2003 /CR -83/Road -9 , dated the 20th June 2005 , 
issued in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1- A ), ( 1- B ), ( 1 - C ) , ( 1 - D ) and 
( 1- E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), has levied toll 
on the classes of the motor vehicles specified in column ( 2 ) of the Schedule appended to the 
said notification and on the trailers drawn by such vehicles passing through the Muktainagar 
Purnad Junction Road , other District Road Number 40 in kilometer 0/000 to kilometer 7/400 
and Ichhapur to National Highway Number 6 , part of Major State Highway Number 8 from 
kilometer 496/000 to kilometer 520/050 in Jalgaon District improved under “ Built , Operate and 
Transfer (BOT) Scheme" by M / s. Dashmesh Road Construction Private Limited , Khamgaon , 
District Buldhana at their expenses, at the rates and for the periods specified against each of 
the said motor vehicles in column ( 3 ) of the said Schedule with effect from the 21st June 2005 
to 30th June 2016 at the toll collection centre constructed near Purnad Junction in kilometer 
510/800 on the above mentioned Road ; 

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to take over the said 
project; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1- A ), ( 1- B ), ( 1- C ), 
( 1 - D ) and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act read with section 21 
of the Maharashtra General Clauses Act (I if 1904), the Government of Maharashtra hereby 
rescinds the Government Notification , Public Works Department, No. PSP. 2003/CR -83/Road -9 , 
dated the 20th June 2005 , with effect from the 1st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M.N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १९ ३७ 


१०४ 


शनिवार, जून २८, २०१४ / आषाढ ७, शके १९ ३६ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २७ जून २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस . २००६ / प्र.क्र .८६ /रस्ते ९- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम ( १९ ५८ चा ६५ ) याच्या कलम २० 
ची पोट - कलमे (१- अ), ( १- ब), (१- क ), ( १-ड ) आणि (१- इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस . २००६ / प्र.क्र .८६/रस्ते ९ , दि.४ जुलै २०० ९ याद्वारे महाराष्ट्र शासनाकडून 
मे . आर. बी . कॉन्ट्रॅक्टर्स अण्ड डेव्हलपर्स प्रा.लि. [ मे. राजेश भाईदास पाटील व इतर ( जे.व्ही.) अंमळनेर यांचे विशेष प्रयोजन वाहन ] 
यांनी त्यांच्या खर्चाने “ बांधा वापरा व हस्तांतरित करा अंतर्गत सुधारणा केलेल्या जळगाव जिल्ह्यातील अंकलेश्वर - बु-हाणपूर मार्ग, राज्य 
महामार्ग क्र .४ (गालंगी ते यावल विभाग ) या विभागातून जाणाऱ्या कि.मी.२५२ / ७३५ ते ३१७/००० या रस्त्यांचा वापर करणाऱ्या , उक्त 
अधिसूचनेबाबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहानांच्या प्रवर्गावर तसेच अशा वाहनांनी ओढून नेल्या 
जाणाऱ्या अनुयानांवर नमूद केलेल्या रस्त्यांवरील कि.मी.२६९ / ११५ मध्ये अकुलखेडा गावाजवळ बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली नाक्यावर 
दि . ७ जुलै २०० ९ ते ११ जानेवारी २०२३ पर्यंत उक्त अनुसूचनेसोबत जोडलेल्या उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३ ) मध्ये उक्त प्रत्येक वाहनासमोर 
विनिर्दिष्ट केले आहे अशा दरांनी व अशा कालावधींकरिता पथकर बसविण्यात आला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास उक्त प्रकल्प आपल्याकडे घेणे इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, याच्या कलम २० ची पोट -कलमे (१- अ), (१-ब ), ( १- क ), ( १- ड ) आणि 
( १-इ) तसेच महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम (१९०४ चा १) याचे कलम २१ यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , क्रमांक खाक्षेस . २००६ /प्र.क्र .८६/ रस्ते ९, दिनांक ४ 
जुलै २००९ ही दिनांक ०१ जुलै २०१४ पासून रद्द करीत आहे. 


- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न. डेकाटे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९ -१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४ , शके १ ९ ३७ 


१७ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 27th June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 


No.PSP - 2006 /CR - 86 /Road - 9. — Whereas , the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Public Works Department, No. PSP - 2006 /CR - 86 /Road - 9,dated the 4th July 2009 , 
issued in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1- A ), ( 1 - B ), ( 1- C ), ( 1 - D ) and ( 1- E ) of 
section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act , (LXV of 1958 ), has levied toll on the 
classes of the motor vehicles specified in column (2 ) of the Schedule appended to the said 
notification and on the trailers drawn by such vehicles passing through the section of the 
Ankaleshwar Burhanpur Road , State Highway Number 4 (section Galangi to Yawal) from 
Kilometers 252/735 to Kilometer 317/000 in Jalgaon District, improved under “ Built , Operate 
and Transfer (BOT) Scheme” by R.B. Contractors and Developers Private Limited , Amalner, 
[Special purpose Vehicle of M /s.Rajesh Bhaidas Patil and Other ( J.V.) Amalner ) at their expenses , 
at the rates and for the periods specified against each of the said motor vehicles in column ( 3 ) 
of the said Schedule ,with effect from the7th July 2009 to 11th January 2023 at the toll collection 
center constructed near Akulkheda Village in kilometer 269/115 on the above mentioned road; 

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to take over the said 
project ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 - A ), ( 1- B ), ( 1- C ), 
( 1 - D ) and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act read with section 21 
of the Maharashtra General Clauses Act ( I of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby 
rescinds the Government Notification , Public Works Department , No. PSP - 2006 /CR - 86 /Road 
9 ,dated the 4th July 2009 , with effect from 1st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९ -१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १९ ३७ 


१०५ 


शनिवार, जून २८, २०१४/ आषाढ ७, शके १९ ३६ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २७ जून २०१४ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार 

वाहन कर अधिनियम . 
क्रमांक खाक्षेस-२००३/ प्र.क्र.९९/ रस्ते ९. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , ( १९ ५८ चा ६५ ) यांच्या कलम २० ची पोट 
कलमे (१ - अ ) , (१- ब) , ( १- क ) , ( १- ड ) आणि ( १- इ) यांव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय 

अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस-२००३ / प्र.क्र.९९ /रस्ते ९, दिनांक ८ सप्टेंबर २००५ याद्वारे महाराष्ट्र शासनाकडून मेसर्स 
मिश्रा इनफ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, पुणे यांनी त्यांच्या खर्चाने “ बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा ” अंतर्गत सुधारणा केलेल्या सातारा-पंढरपूर 
मोहोळ- वैराग मार्ग, राज्य महामार्ग क्र . ७४ , भाग मोहोळ ते पंढरपूर किलोमीटर १५२/१०० ते १८६/४०० या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या उक्त 
अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहनांच्या प्रवर्गांवर तसेच अशा वाहनांनी ओढून नेल्या 
जाणाऱ्या अनुयानांवर, १६६/५२० किलोमीटर येथे बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली नाक्यावर दिनांक ९ सप्टेंबर २००५ पासून ३१ मार्च २०२१ 
पर्यंत , उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये उक्त प्रत्येक वाहनासमोर विनिर्दिष्ट केले आहे अशा दरांनी व अशा 
कालावधीकरीता पथकर बसवण्यात आलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास उक्त प्रकल्प आपल्याकडे घेणे इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , यांच्या कलम २० ची पोट-कलमे (१- अ), ( १- ब), ( १- क ), (१-ड ) आणि ( १- इ) 
तसेच महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्यखंड अधिनियम (१ ९०४ चा १) यांचे कलम २१ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन, याद्वारे शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , क्रमांक खाक्षेस-२००३/ प्र.क्र.९९ / रस्ते ९, दिनांक ८ सप्टेंबर २००५ , 
ही दिनांक १ जुलै २०१४ पासून रद्द करीत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. 


~ 


~ 


म . न . डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५, २०१५ / आषाढ १८-२४ , शके १९ ३७ 


१ ९ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032, 

dated the 27th June 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 

No.PSP - 2003/CR - 99 /Road - 9.- Whereas , the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Public Works Department, No. PSP.2003/Cr- 99 /Road - 9 , dated the 8th September 
2005 , issued in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 - A ), ( 1- B ), 
( 1 - C ), ( 1- D ) and ( 1- E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), has 
levied toll on the classes of the motor vehicles specified in column (2 ) of the Schedule appended 
to the said notification and on the trailers drawn by such vehicles, passing over the Satara 
Pandharpur -Mohal- Vairag Road , State Highway Number 74 Section Mohal to Pandharpur, from 
Kilometers 152/100 to 186/400 improved under “ Built, Operate and Transfer (BOT) Scheme by 
M /s . Mishra Infrastructure Private Limited , Pune , at their expenses, at the rates and for the 
periods specified against each of the said vehicles in column (3 ) of the Schedule appended to the 
said notification with effect from the 9th September 2005 to 31st March 2021 at the toll collection 
centre constructed at Kilometer 166/520 ; 

And whereas , the Government of Maharashtra , considers it expedient to take over the said 
project ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 - A ), ( 1 - B ), ( 1 - C ), 
( 1- D ) and ( 1- E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act , read with section 21 of 
the Maharashtra General Clauses Act (I of 1904), the Government of Maharashtra hereby rescinds 
the Government Notification , Public Works Department , No. PSP.2003 /Cr- 99/Road - 9 , dated the 
8th September 2005 , with effect from the 1st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १९ ३७ 


१०६ 


शनिवार, जून २८, २०१४ / आषाढ ७, शके १९ ३६ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ जून २०१४ 


अधिसूचना 


~ 


महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, 

क्रमांक खाक्षेस .- २००३ / प्र.क्र . ९ ८ / रस्ते -९ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , (१९ ५८ चा ६५ ) यांच्या कलम २० ची पोट 
कलमे (१ - अ) , ( १- ब), ( १- क ) , (१- ड ) आणि (१-इ ) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक - खाक्षेस .-२००३/ प्र.क्र.९ ८ / रस्ते- ९, दिनांक १३ फेब्रुवारी २००६ याद्वारे , महाराष्ट्र शासनाकडून , 
मेसर्स औताडे कन्ट्रक्शन प्रा . लि ., मंगळवेढा यांनी त्यांच्या खर्चाने “ बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा " अंतर्गत सुधारणा केलेल्या सोलापूर 
जिल्ह्यातील मंगळवेढा ते मरवडे रा.मा. १४१ किलोमिटर २०९ / ५०० ते २२०/२०० रस्त्याची सुधारणा करणे, मंगळवेढा शहराबाहेरून जाणाऱ्या 
वळण रस्त्याचे बांधकाम करणेकिलोमिटर ०/०० ते ७/००, बेगमपुरा ते मंगळवेढा प्र.रा.मा. ३ किलोमीटर ३३१/३०० ते ३१८/५५० ची सुधारणा 
करणे, मरवडे ते कात्राळ रस्त्याचे ( प्र.जि.मा. ६१ ) किलोमीटर ०/०० ते ९ / ४०० नुतनीकरण करणे या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या , उक्त 
अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (२ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहनांच्या प्रवर्गांवर तसेच अशा वाहनांनी ओढून नेल्या 
जाणाऱ्या अनुयानांवर, मरवडे येथील किलोमीटर २२०/०० व मंगळवेढा येथील किलोमीटर ३१८/६०० येथे बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली 
नाक्यावर दिनांक १४ फेब्रुवारी २००६ पासून ३१ मार्च २०१५ पर्यंत , उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये उक्त प्रत्येक 
वाहनासमोर विनिर्दिष्ट केले आहे अशा दरांनी व अशा कालावधीकरिता पथकर बसविण्यात आलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास उक्त प्रकल्प आपल्याकडे घेणे इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, याच्या कलम २० ची पोट- कलमे (१- अ), (१-ब ), (१- क ), (१-ड ) आणि (१-इ ) 
तसेच महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्यखंड अधिनियम (१ ९ ०४ चा १ ) याचे कलम २१ यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , शासकीय अधिसूचना , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांकः खाक्षेस-२००३/ प्र.क्र.९ ८ / रस्ते-९, दिनांक १३ फेब्रुवारी 
२००६, ही दिनांक ०१ जुलै २०१४ पासून रद्द करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न . डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५, २०१५ / आषाढ १८-२४ , शके १९ ३७ 


२१ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400032 , dated the 27th June 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES Tax ACT . 


No.PSP - 2003 /C.R.- 98 / Road - 9.- Whereas, the Government of Maharashtra vide 
GovernmentNotification , Public Works Department , No.PSP - 2003/ C.R.- 98 /Road - 9 , dated the 13th 
February 2006 , issued in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 - A ), ( 1 - B ), ( 1 - C ), ( 1 - D ) 
and ( 1- E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act , (LXV of 1958 ), has levied toll 
on the classes of the motor vehicles specified in column ( 2 ) of the Schedule appended to the said 
notification and on the trailers drawn by such vehicles , passing through the section of 
Mangalwedha-Marwade Road , State Highway Number 141 from kilometers 209/500 to 220/200 , 
Begampura -Mangalwedha Road Major State , Highway Number 3 from kilometers 331/300 to 318 / 
550 which are improved and Mangalwedh Bypass Road from kilometers 0/00 to 7/00 which is 
constructed and Marwade -Katral Road , Major District Road Number 61 from kilometers 0/00 to 
9/400 which is renewed in Solapur District improved under Built, Operate and Transfer (BOT) 
Scheme by M /s Autade Construction Pvt. Ltd., Mangalwedha at their expenses , at the rates and 
for the periods specified against each of the said vehicles in column (3 ) of the said Schedule 
appended to the said notification with effect from the 14th February 2006 to 31st March 2015 at 
the toll collection centre constructed at kilometer 220/00 at Marwade and at kilometer 318/600 at 
Mangalwedha on the above mentioned road ; 

And whereas, the Government of Maharashtra , considers it expedient to take over the said 
project ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1- A ) , (1 - B ), ( 1- C ), ( 1 - D ) 
and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act , read with section 21 of the 
Maharashtra General Clauses Act (I of 1904 ) the Government ofMaharashtra hereby rescinds the 
Government Notification , Public Works Department , No.PSP - 2003 /Cr- 98 /Road - 9 dated the 13th 
February 2006 , with effect from the 1st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


M.N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १९ ३७ 


१०७ 


शनिवार, जून २८, २०१४ / आषाढ ७, शके १९ ३६ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ जून २०१४ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र 

मोटार वाहन कर अधिनियम . 
क्रमांक खाक्षेस -२००३ /प्र.क्र .१०० / एल . बी . १ /रस्ते ९अ.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, ( १९ ५८ चा ६५ ) याच्या 
कलम २० ची पोट - कलमे ( १- अ ), (१ - ब), (१- क ), (१ -ड ) आणि (१-इ ) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस-२००३/ प्र.क्र .१०० / एल. बी. १/ रस्ते ९अ, दिनांक ४ मार्च २०१४ 
याद्वारे , महाराष्ट्र शासनाकडून , बीयूल- एमएसके इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, या मे.भारत उद्योग लिमिटेड, वाशी , नवी मुंबई यांचेविशेष 
कार्यवाहक यांनी त्यांच्या खर्चाने “ बांधा वापरा व हस्तांतरित करा " अंतर्गत सुधारणा केलेल्या रायगड जिल्ह्यातील दांड- तुराडे- आपटा - खारपाडा 
रस्ता ( राज्यमार्ग क्रमांक ८३ ) किलोमीटर ०/००० ते १७/००० व कोन- सावळे रस्ता ( राज्यमार्ग क्रमांक ८२) किलोमीटर ०/००० ते ८/४०० या 
रस्त्याचा वापर करणाऱ्या , उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहनांच्या प्रवर्गांवर तसेच 
अशा वाहनांनी ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर, ( १) कोन फाटा राज्य मार्ग क्रमांक ८२ वरील साखळी क्रमांक ०/२०० जवळ ( २) दांड फाटा 
राज्य मार्ग क्रमांक ८३ वरील साखळी क्रमांक ०/४०० जवळ ( ३ ) आपटा फाटा राज्य मार्ग क्रमांक ८३ वरील साखळी क्रमांक १६ / ९ ०० येथे 
बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली नाक्यावर दिनांक ५ मार्च २०१४ पासून ४ मार्च २०१५ पर्यंत , उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या उक्त 
अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये उक्त प्रत्येक वाहनासमोर विनिर्दिष्ट केले आहे अशा दरांनी व अशा कालावधीकरिता पथकर बसवण्यात 
आलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास उक्त प्रकल्प आपल्याकडे घेणे इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , याच्या कलम २० ची पोट- कलमे (१- अ ), ( १- ब), ( १- क ), ( १-ड ) आणि ( १-इ) 
तसेच 

महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्यखंड अधिनियम ( १९ ०४ चा १ ) याचे कलम २१ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , शासकीय अधिसूचना , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस -२००३ / प्र.क्र .१०० / एल.बी.१/ रस्ते ९अ, दिनांक ४ 
मार्च २०१४ , ही दिनांक ०१ जुलै २०१४ पासून रद्द करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न . डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९ -१५, २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १९ ३७ 


२३ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400032 , dated the 27th June 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT . 


No. PSP - 2003 /CR - 100 /L.B.1/Road - 9A . - Whereas, the Government of Maharashtra vide 
Government Notification , Public Works Department, No. PSP - 2003/CR - 100 / L.B.1/Road - 9A , dated 
the 4th March 2014 , issued in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1- A ), ( 1 - B ), ( 1 -C ), 
( 1 - D ) and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), has levied 
toll on the classes of the motor vehicles specified in column ( 2 ) of the Schedule appended to the 
said notification and on the trailers drawn by such motor vehicles, passing over any part of the 
road from kilometer 0/000 to 17/000 on Dand - Turade-Apta -Kharpada Road , State Highway Number 
83 and from kilometer 0/000 to 8/400 on Kon -Sawale Road , State Highway Number 82 , in Raigad 
District improved under Built, Operate and Transfer (BOT) Scheme by BUL -MSK Infrastructure 
Private Limited (Special Purpose Vehicle of Bharat Udyog Limited , Vashi, Navi Mumbai at their 
expenses, at the rates and for the periods specified against each of the said motor vehicles in 
column ( 3 ) of the said Schedule with effect from the 5th March 2014 to 4th March 2015 at the toll 
collection centres constructed at ( 1) Kon Phata -near chainage 0/200 on State Highway Number 82 
( 2 ) Dand Phata -near chainage 0/400 on State Highway Number 83 ( 3) Apta Phata near chainage 
16/900 on State Highway Number 83 on the above mentioned road ; 

And whereas, the Government of Maharashtra , considers it expedient to take over the said 
project ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1- A ), ( 1 - B ), ( 1 - C ), ( 1- D ) 
and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act read with section 21 of the 
Maharashtra General Clauses Act (I of 1904), the Government of Maharashtra hereby rescinds 
the Government Notification , Public Works Department, No. PSP - 2003/CR - 100 /L.B.1/Road - 9A , 
dated 4th March 2014 , with effect from the 1st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M.N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १९ ३७ 


१०८ 


शनिवार, जून २८, २०१४ / आषाढ ७, शके १९ ३६ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ जून २०१४ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र 

मोटार वाहन कर अधिनियम . 
क्रमांक खाक्षेस.२००६ / प्र.क्र .१०३/ रस्ते-९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम (१९ ५८ चा ६५ ) याच्या कलम २० ची पोट 
कलमे (१ - अ ) , (१- ब ), ( १- क ), ( १-ड ) आणि ( १-इ ) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , क्रमांक खाक्षेस . २००६ / प्र.क्र .१०३ /रस्ते-९, दिनांक ३० जून २००६ याद्वारे महाराष्ट्र शासनाकडून , “ बांधा, 
वापरा व हस्तांतरित करा " या योजनेअन्वये जसवंतसिंग ओबेरॉय बिल्ट - कॉन प्रायव्हेट लिमिटेड, यवतमाळ यांनी आपल्या खर्चाने 

सुधारणा 
केलेल्या वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा-मंगरूळपीर - वाशिम, रा.मा. २० ९ या रस्त्यावरील अडाण नदीवर कि.मी. ३/२०० मध्ये बांधण्यात आलेला 
मोठा पूल आणि स्वाशीन नदीवर कि.मी. ८/४०० व पूस नदीवर कि.मी. ४२/८०० मध्ये बांधण्यात आलेले दोन लहान पूल आणि ५.८०० 
किलामीटर लांबीच्या (कि.मी. ३/२०० ते ९ / ०० ) रस्त्याचा सुधारित भाग , राज्य महामार्ग क्रमांक २० ९ या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या , उक्त 
अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहनांच्या प्रवर्गावर तसेच अशा वाहनांनी ओढून नेल्या 
जाणाऱ्या अनुयानांवर वर नमूद केलेल्या रस्त्यावरील किलोमीटर ६/०० वर बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली नाक्यावर दिनांक १ जुलै २००६ ते 
१० जानेवारी २०१६ पर्यंत उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ (३ ) मध्ये उक्त प्रत्येक वाहनांसमोर विनिर्दिष्ट केले आहे अशा दरांनी व अशा कालावधीकरिता 
पथकर बसविण्यात आलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास उक्त प्रकल्प आपल्याकडे घेणे इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, याच्या कलम २० ची पोट -कलमे ( १- अ), (१-ब ), ( १- क ), (१-ड ) आणि (१- इ) 
तसेच महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम (१ ९ ०४ चा १) याचे कलम २१ यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस . २००६ / प्र.क्र .१०३/ रस्ते-९, दिनांक ३० जून २००६ ही 
दिनांक १ जुलै २०१४ पासून रद्द करीत आहे . 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


म . न. डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५, २०१५ / आषाढ १८-२४ , शके १९ ३७ 


२५ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 27th June 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT . 


No. PSP . 2006 /CR - 103 /Road - 9.— Whereas, theGovernment ofMaharashtra videGovernmentNotification , 
Public Works Department , No. PSP . 2006 / C.R.- 103 /Road - 9, dated the 30th June 2006 , issued in exercise of the 
powers conferred by sub -sections ( 1- A ), ( 1 - B ), ( 1- C ), ( 1- D ) and ( 1- E ) of section 20 of the Maharashtra Motor 
Vehicles Tax Act ( LXV of 1958 ) and all other powers enabling it in that behalf , has levied toll on the classes of 
the motor vehicles specified in column ( 2 ) of the Schedule appended to the said notification and on the trailers 
drawn by such motor vehicles passing over the Major Bridges constructed across Adan River in kilometer 3/200 
and two Minor Bridges constructed across Swasin and Pus River in kilometer 8/400 and kilometer 42/800 on 
Karanja -Mangrulpir-Washim Road State Highway Number 209, and on the improved section of Road ( from 
kilometer 3/200 to 9/00 ), length 5.800 kilometer , State Highway Number 209, in Washim District, ( except 
motor vehicles passing over the Bridge constructed on Pus River in kilometer 42/800 , on the State Highway 
Number but not passing through the section of road improved from kilometer 3/200 to 9/00 ) , under the “ Built , 
Operate and Transfer (BOT ) Scheme" by Jaswantsingh Oberoi Built-Con Private Limited , Yavatmal, at their 
expenses, at the rates and for the periods specified against each of said motor vehicles in column (3 ) of the said 
Schedule with effect from the 1st July 2006 to 10th January 2016 at the toll collection centre constructed in 
kilometer 6/000 near Shivani village on the above mentioned road ; 

And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to take over the said project ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1- A ), ( 1- B ), ( 1- C ), ( 1 -D ) and ( 1 - E ) 
of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act read with section 21 of the Maharashtra General 
Clauses Act ( I of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby rescinds the said Government Notification , 
Public Works Department, No. PSP.2006 /C.R.- 103 /Road - 9 , dated the 30th June 2006 , with effect from the 
1st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब-४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १९ ३७ 


१० ९ 


शनिवार, जून २८, २०१४ / आषाढ ७, शके १९ ३६ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ जून २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , १९ ५८ . 

क्रमांक खाक्षेस . २००३/ प्र.क्र .१०८ / एल.बी.२/ रस्ते- ९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम (१ ९ ५८ चा ६५ ) याच्या कलम 
२० ची पोट -कलमे (१ - अ) , (१- ब ), ( १- क ), (१ -ड ) आणि (१ -इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना , सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक खाक्षेस -२००३/ प्र.क्र .१०८ / एल.बी .२ / रस्ते-९, दिनांक १८ जून २००७ याद्वारे महाराष्ट्र 
शासनाकडून मे . संत सतरामदास इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा . लि ., चाळीसगाव ( भोजराज पी . पुंशी , चाळीसगाव यांचेविशेष प्रयोजन ) यांनी त्यांच्या खर्चाने 
“बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील काठरे-दिगर- सटाणा-मालेगाव- चाळीसगाव - पहूर मार्ग, राज्यमहामार्ग 
क्रमांक १९ यामधून जाणाऱ्या किलोमीटर ८२/८०० ते किलोमीटर १३१/८०० या रस्त्यांचा वापर करणाऱ्या , उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या 
अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहनांच्या प्रवर्गावर तसेच अशा वाहनांनी ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर वर नमूद 
केलेल्या रस्त्यावरील १२७/२०० किलोमीटर मध्ये बिलाखेड गाव येथे बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली नाक्यावर दिनांक १९ जून २००७ ते 
२ ९ मे २०२० पर्यंत उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये उक्त प्रत्येक वाहनासमोर विनिर्दिष्ट केले आहे अशा दरांनी व अशा कालावधीकरिता पथकर 
बसविण्यात आलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास उक्त प्रकल्प आपल्याकडे घेणे इष्ट वाटते; 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , याच्या कलम २० ची पोट- कलमे (१- अ), (१-ब) , (१- क ), (१- ड ) आणि ( १- इ) 
तसेच महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम ( १९ ०४ चा १) याचे कलम २१ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे, शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस -२००३ / प्र.क्र .१०८ / एल.बी.२/ रस्ते -९, दिनांक १८ जून 
२००७ ही दिनांक १ जुलै २०१४ पासून रद्द करीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न. डेकाटे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५, २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १ ९ ३७ 


२७ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 27th June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES Tax Act , 1958 . 

No.PSP.2003 /C.R.- 108 /L.B - 2 /Road - 9.— Whereas, the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Public Works Department, No. PSP.2003 /CR - 108 /L.B - 2 /Road -9 , dated the 18thJune 2007 , issued 
in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 - A ), ( 1 - B ), ( 1 - C ) , ( 1- D ) and (1 - E ) of section 20 of the 
Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), has levied toll on the classes of the motor vehicles specified 
in column ( 2 ) of the Schedule appended to the said notification and on the trailers drawn by such motor 
vehicles, passing through the Katharedigar- Satana- Malegaon- Chalisgaon - Pahur Road , State Highway Number 
19 , from kilometer 82/800 to kilometer 131/800 , in Nashik District which is improved under “ Build , Operate 
and Transfer ( BOT) Scheme" by Sant Satramdas Infrastructure Private Limited , Chalisgaon (Special Purpose 
Vehicle of Bhojraj P. Punshi, Chalisgaon ) at their expenses , at the rates and for the periods specified against 
each of the said motor vehicles in column ( 3 ) of Schedule ,with effect from the 19th June 2007 to 29th May 2020 
at the toll collection centre situated at kilometer 127/200 near Bilakhed on the above mentioned road ; 

And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to take over the said project ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1- A ), ( 1 - B ), ( 1 - C ), ( 1- D ) and ( 1 - E ) of 
section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act read with section 21 of the Maharashtra General Clauses 
Act ( I of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby rescinds the Government Notification , Public Works 
Department, No.PSP.2003 /C.R.- 108 /L.B -2 /Road - 9, dated the 18th June 2007 , with effect from the 1st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब-४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १९ ३७ 


११० 


शनिवार, जून २८, २०१४ / आषाढ ७, शके १९ ३६ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ जून २०१४. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस -२००३ / प्र.क्र .१११/ रस्ते -९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम ( १९ ५८ चा ६५ ) यांच्या कलम २० ची 
पोट - कलमे (१ - अ ), (१- ब ), ( १- क ), ( १- ड ) आणि ( १-इ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक खाक्षेस-२००३ /प्र.क्र .१११ / रस्ते-९, दिनांक १ सप्टेंबर २००५ याद्वारे महाराष्ट्र शासनाकडून 
मे . लोकमंगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, सोलापूर यांनी त्यांच्या खर्चाने “बांधा वापरा व हस्तांतरित करा ” ( बी.ओ.टी) अंतर्गत सुधारणा 
केलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापूर नळदुर्ग रस्ता राज्य महामार्ग क्र . १५३ येथून जाणा- या किलोमीटर ४ ९ / ००० पासून किलोमीटर ८०/२०० 
पर्यंत या रस्त्यांचा वापर करणाऱ्या, उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहनांच्या प्रवर्गावर 
तसेच अशा वाहनांनी ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर वर नमूद केलेल्या रस्त्यावरील किलोमीटर ६३/०० मध्ये देवसिंगा ( तूळ ) जवळ 
बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली नाक्यावर दिनांक २ सप्टेंबर २००५ ते ३१ मार्च २०२१ पर्यंत उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये उक्त प्रत्येक 
वाहनासमोर विनिर्दिष्ट केले आहे अशा दरांनी व अशा कालावधीकरिता पथकर बसविण्यात आलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास उक्त प्रकल्प आपल्याकडे घेणे इष्ट वाटते . 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम,यांच्या कलम २० ची पोट - कलमे (१ - अ), ( १- ब ), (१- क ), ( १-ड ) आणि (१- इ) 
तसेच महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम ( १ ९०४ चा १ ) याचे कलम २१ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे , शासकीय अधिसूचना,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस -२००३/ प्र.क्र .१११ /रस्ते-९, दिनांक १ सप्टेंबर २००५ ही 
दिनांक १ जुलै २०१४ पासून रद्द करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न . डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५, २०१५ / आषाढ १८-२४ , शके १९ ३७ 


?? 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400032 , dated the 27th June 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA 


MOTOR VEHICLES TAX ACT. 


No.PSP - 2003/CR - 111/Road - 9. — Whereas, the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Public Works Department, No. PSP.2003/CR - 111/Road - 9 , dated the 1st September 2005 , 
issued in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 - A ), ( 1 - B ), ( 1- C ), ( 1 - D ) and ( 1- E ) of section 
20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), has levied toll on the classes of the motor 
vehicles specified in column ( 2 ) of the Schedule appended to the said notification and on the trailers 
drawn by such vehicles passing through the Tuljapur Naldurg Road, State Highway Number153, from 
kilometers 49/00 to 80/200 in Osmanabad District, improved under “Built , Operate and Transfer (BOT) 
Scheme" by M /s Lokmangal Infrastructure Private Limited , Solapur at their expenses, at the rates and 
for the periods specified against each of the said motor vehicles in column ( 3) of the said Schedule with 
effect from the 2nd September 2005 to 31st March 2021 at the toll collection centre constructed near 
Devsinga (( Tul) in kilometer 63/000 on the above mentioned road . 

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to take over the said project ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1- A ), ( 1 - B ), ( 1 - C ), ( 1 - D ) and 
( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act read with section 21 of theMaharashtra 
General Clauses Act (I of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby rescinds the Government 
Notification , Public Works Department, No. PSP.2003 /CR - 111/Road - 9 , dated the 1st September 2005 , 
with effect from the 1st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १९ ३७ 


१११ 


शनिवार, जून २८, २०१४ / आषाढ ७, शके १९ ३६ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २७ जून २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

मोटार वाहन कर अधिनियम . 
क्रमांक खाक्षेस-२००५ / प्र. क्र . १११/ रस्ते- ९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम (१९ ५८ चा ६५) याच्या कलम २० ची 
पोट- कलमे (१- अ), (१- ब), ( १- क ) , ( १-ड ) आणि (१- इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक खाक्षेस -२००५ / प्र. क्र . १११ /रस्ते-९, दिनांक ९ सप्टेंबर २००८ याद्वारे महाराष्ट्र शासनाकडून 
मे . सुयोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर ( मे. सुयोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नाशिक यांची विशेष प्रयोजन वाहन ) यांनी त्यांच्या खर्चाने “बांधा वापरा व 
हस्तांतरित करा ” अंतर्गत सुधारणा केलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपरगाव- तळेगाव- संगमनेर रस्ता, प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक ६ चे 
किलोमीटर ७/००० ते किलोमीटर ४०/१०० या रस्त्यांचा वापर करणाऱ्या , उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (२ ) मध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहानांच्या प्रवर्गावर तसेच अशा वाहनांनी ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर वर नमूद केलेल्या रस्त्यावरील २२/५०० 
किलोमीटर मध्ये रांजणगावाजवळ बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली नाक्यावर दिनांक १० सप्टेंबर २००८ ते ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत उक्त 
अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये उक्त प्रत्येक वाहनासमोर विनिर्दिष्ट केले आहे अशा दरांनी व अशा कालावधीकरिता पथकर बसविण्यात आलेला 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास उक्त प्रकल्प आपल्याकडे घेणे इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , याच्या कलम २० ची पोट - कलमे (१- अ), (१-ब ), ( १- क ), ( १-ड ) आणि (१-इ) 
तसेच महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम (१ ९०४ चा १) याचे कलम २१ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे , शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस -२००५ / प्र. क्र . १११ / रस्ते -९, दिनांक ९ सप्टेंबर २००८ 
ही दिनांक १ जुलै २०१४ पासून रद्द करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न . डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९ -१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४ , शके १ ९ ३७ 


32 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 27th June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES Tax ACT. 


No. PSP - 2005 /CR - 111/Road -9.- Whereas , the Government of Maharashtra vide Government Notification , 
Public Works Department, No. PSP.2005 /CR - 111/Road -9 , dated the 9th September 2008 , issued in exercise of 
the powers conferred by sub -sections ( 1- A ), ( 1- B ), (1 - C ), ( 1- D ) and ( 1- E ) of section 20 of the Maharashtra Motor 
Vehicles Tax Act (LXV of 1958), has levied toll on the classes of the motor vehicles specified in column (2 ) of the 
Schedule appended to the said notification and on the trailers drawn by such vehicles passing through the 
Kopargaon - Talegaon - Sangamner Road , Major District Road Number 6 , from kilometer 7/000 to kilometer 40 / 
100 in Ahmednagar District , improved under “ Built , Operate and Transfer (BOT) Scheme” by M / s Suyojit 
Infrastructures ( Special Purpose Vehicle of M /s Suyojit Infrastructure Limited , Nashik ), at their expenses, at 
the rates and for the periods specified against each of the said motor vehicles in column ( 3 ) of the said Schedule 
with effect from the 10th September 2008 to 31st January 2023 at the toll collection centre constructed near 
Ranjangaon in kilometer 22/500 on the above mentioned road ; 

And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to take over the said project ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1- A ), ( 1 - B ), ( 1 - C ), ( 1- D ) and ( 1 - E ) of 
section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act read with section 21 of theMaharashtra General Clauses 
Act (I of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby rescinds the Government Notification , Public Works 
Department, No. PSP - 2005 /CR - 111/Road - 9 , dated the 9th September 2008 , with effect from the 1st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government. 


३२ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १९ ३७ 


११२ 


शनिवार, जून २८, २०१४/ आषाढ ७, शके १९ ३६ 


. 


. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २७ जून २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस २००५ / प्र.क्र .११२ /रस्ते-९. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम (१ ९ ५८ चा ६५ ) याच्या कलम २० ची पोट 
कलमे (१- अ), ( १-ब ), (१- क ), (१-ड ) आणि (१-इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग क्रमांक खाक्षेस -२००५ / प्र.क्र .११२ / रस्ते- ९, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१० द्वारे महाराष्ट्र शासनाने “ बांधा वापरा व हस्तांतरित करा " 
या योजनेतून मे. सुशिल कन्स्ट्रक्शन्स, कुंदेवाडी, ता . निफाड, जि . नाशिक यांनी स्वखर्चाने जळगाव जिल्ह्यातील काठरे दिगर- सटाणा- मालेगाव 
चाळीसगाव -पहूर रस्ता रा. मा. क्र . १९ वर नगरदेवळा स्टेशनजवळ किलोमीटर ३७२/८६० मध्ये ओलांडणी पुलाच्या जोड रस्त्याचे बांधकाम 
करणे व किलोमीटर ३६५/००० ते ३८१/००० ( भाग कजगाव ते भडगाव ) या लांबीची सुधारणा केलेल्या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या सदर 
अधिसूनेच्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर 
अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३ ) मध्ये त्यांच्या समोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक ०४ नोव्हेंबर २०१० ते दिनांक २० मार्च २०१ ९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी 
मालेगाव- तळेगाव रस्ता रा.मा. १९ वरील नगरदेवळा गावाजवळील किलोमीटर ३७२/८०० मध्ये बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुलीच्या ठिकाणी 
पथकर वसुली करण्याकरिता प्राधिकृत केले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास उक्त प्रकल्प आपल्याकडे घेणे इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम याच्या कलम २० ची पोट - कलमे (१- अ) , (१- ब), (१- क ), (१-ड ) आणि (१-इ ) 
व यासोबत वाचावे महाराष्ट्र सर्वसाधरण वाक्खंड अधिनियम (१९ ०४ चा १) चे कलम २१ याव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून महाराष्ट्र शासनाद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सदर अधिसूचना क्रमांक खाक्षेस -२००५ / प्र.क्र .११२/ रस्ते ९, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१० 
ही दिनांक ०१ जुलै २०१४ पासून रद्द करीत आहे. 


; 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न . डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५, २०१५ / आषाढ १८-२४ , शके १९ ३७ 


३३ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 27th June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT . 


No.PSP - 2005 /CR - 112/Road - 9.- Whereas, the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Public Works Department, No. PSP -2005 /CR - 112 /Road -9 , dated the 3rd November 
2010 , issued in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 - A ), ( 1 - B ), ( 1- C ), ( 1 - D ) and ( 1 - E ) 
of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), has levied toll on the 
classes of the motor vehicles specified in column (2 ) of the Schedule appended to the said 
notification , and on the trailers drawn by such vehicles , passing over the approaches of R.O.B. 
( Railway over Bridge ) on Kathare Digar - Satana -Malegaon - Chalisgaon - Pahur Road State Highway 
Number 19 including improvement of length from kilometers 365/000 to kilometers 381/000 (section 
Kajagaon to Bhadgaon ) in Jalgaon district which is improved under “ Built , Operate and Transfer” 
(BOT) Schemeby M /s Sushil Constructions, Kindewadi, Tal.Niphad , Dist. Nasik at their expenses , 
at the rates and for the periods specified against each of the said motor vehicles, in column ( 3 ) of 
the said Schedule , with effect from the 4th November 2010 to 20th March 2019 at the toll collection 
centre constructed at kilometer 372/800 near Nagardeola on the above mentioned road ; 

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to take over the said 
project ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 - A ), ( 1 - B ), ( 1- C ), ( 1- D ) 
and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act read with section 21 of the 
Maharashtra General Clauses Act (I of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby rescinds 
the Government Notification , Public Works Department No. PSP - 2005 /CR - 112 /Road - 9, dated the 
3rd November 2010 , with effect from the 1st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब-५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १९ ३७ 


११३ 


शनिवार, जून २८, २०१४ / आषाढ ७, शके १९ ३६ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ जून २०१४ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस -२००३ /प्र.क्र .१२६ / एल.बी.१ / रस्ते ९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , (१९ ५८ चा ६५ ) यांच्या 
कलम २० ची पोट- कलमे ( १- अ), ( १- ब ), ( १- क ), ( १- ड ) आणि (१- इ) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , क्रमांक खाक्षेस-२००३ / प्र.क्र .१२६/ एल.बी .१/, रस्ते ९, दिनांक १० मे २००५ याद्वारे , महाराष्ट्र 
शासनाकडून, मेसर्स डी. बी . एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, पुणे यांनी त्यांच्या खर्चाने “ बांधा वापरा व हस्तांतरीत करा अंतर्गत 

सुधारणा 
केलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट -मेंदर्गी-निंबाळ हद्द ( राज्य महामार्ग क्रमांक १५१ ) किलोमीटर ११७/६०० ते १३३/४०० या रस्त्याचा 
वापर करणाऱ्या उक्त अधिसुचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहनांच्या प्रवर्गांवर तसेच अशा 
वाहनांनी ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर, किलोमीटर १३२/४०० येथेबांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली नाक्यावर दिनांक ११ मे २००५ पासून 
दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत , उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये उक्त प्रत्येक वाहनासमोर विनिर्दिष्ट केले आहे 
अशा दरांनी व अशा कालावधीकरिता पथकर बसवण्यात आलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास उक्त प्रकल्प आपल्याकडे घेणे इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, याच्या कलम २० ची पोट- कलमे (१- अ), (१- ब), (१- क ), (१-ड ) आणि (१-इ ) 
तसेच महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्यखंड अधिनियम ( १ ९ ०४ चा १) याचे कलम २१ यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस -२००३/ प्र.क्र .१२६ / एल.बी.१/रस्ते ९, दिनांक १० मे 
२००५, ही दिनांक ०१ जुलै २०१४ पासून रद्द करीत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


म . न . डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९ -१५, २०१५/ आषाढ १८-२४, शके १९ ३७ 


३५ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400032 , dated the 27th June 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES Tax ACT . 


No. PSP - 2003/CR - 126 /L.B.1/Road -9. — Whereas , the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Public Works Department, No. PSP - 2003 /CR - 126 / L - B - 1/Road - 9, dated the 10th May 2005 , issued 
in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 - A ), ( 1 - B ), ( 1 - C ) and ( 1- E ) of section 20 of theMaharashtra 
Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958), has levied toll on the classes of the motor vehicles specified in column ( 2 ) 
of the Schedule appended to the said notification , and on the trailers drawn by such motor vehicles, passing 
through the section of Akkalkot-Maindargi -Nimbal Border Road , State Highway Number 151 from Kilometers 
117/600 to 133/400 , in Solapur District improved under Built, Operate and Transfer (BOT) Scheme by M /S DBM 
Infrastructure Private Limited , Pune at their expenses, at the rates and for the periods specified against each 
of the said motor vehicles in column ( 3 ) of the said Schedule with effect from the 11th May 2005 to 31st March 
2022 at the toll collection centre constructed in Kilometer 132/400 on the abovementioned road ; 

And whereas , the Government of Maharashtra , considers it expedient to take over the said project ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 -A ), ( 1 - B ), ( 1- C ) and ( 1- E ) of section 
20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act read with section 21 of the Maharashtra General Clauses Act 
( I of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby rescinds the Government Notification , Public Works 
Department, No.PSP.2003/CR - 126 /L.B.1/Road - 9 , dated the 10th May 2005 with effect from the 1st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -६ 


३६ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १९ ३७ 


११४ 


शनिवार, जून २८, २०१४ / आषाढ ७, शके १९ ३६ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ जून २०१४ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस-२००३ /प्र.क्र .१४१/ रस्ते-९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , (१९ ५८ चा ६५ ) यांच्या कलम २० ची 
पोट - कलमे (१- अ ), ( १-ब ), ( १- क ) , ( १-ड ) आणि (१- इ) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस -२००३/ प्र.क्र.१४१/ रस्ते - ९, दिनांक ५ जुलै २००३ याद्वारे, महाराष्ट्र शासनाकडून , 
मेसर्स गणेश बिल्डर्स, सोलापूर यांनी त्यांच्या खर्चाने “ बांधा वापरा व हस्तांतरीत करा ” अंतर्गत सुधारणा केलेल्या सोलापुर जिल्ह्यातील 
सोलापुर -बार्शी- अक्कलकोट राज्यमार्ग क्रमांक १५१ रस्त्यावरील १५/८०० मध्ये भोगावती नदीवर काळेगांव गावाजवळ बांधलेल्या पुलाचा वापर 
करणा- या , उक्त अधिसुचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहनांच्या प्रवर्गांवर तसेच अशा वाहनांनी 
ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर, किलोमीटर १५/८०० येथे बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली नाक्यावर दिनांक ०७ जुलै २००३ पासून १४ मे 
२०२१ पर्यंत , उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ (३ ) मध्ये उक्त प्रत्येक वाहनासमोर विनिर्दिष्ट केले आहे अशा दरांनी व 
अशा कालावधीकरीता पथकर बसवण्यात आलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास उक्त प्रकल्प आपल्याकडे घेणे इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, याच्या कलम २० ची पोट - कलमे ( १- अ), (१- ब), ( १- क ), (१-ड ) आणि (१-इ) 
तसेच महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्यखंड अधिनियम ( १९०४ चा १ ) याचे कलम २१ यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , क्रमांक खाक्षेस-२००३/ प्र.क्र .१४१/ रस्ते-९, दिनांक ५ जुलै २००३, 
ही दिनांक ०१ जुलै २०१४ पासून रद्द करीत आहे. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न . डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५, २०१५ / आषाढ १८-२४ , शके १९ ३७ 


३७ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 27th June 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 


No.PSP - 2003/CR - 141/ Road - 9. — Whereas , the Government of Maharashtra vide the Government 
Notification , Public Works Department, No.PSP - 2003 /CR - 141/Road - 9, dated the 5th July 2003 , issued in exercise 
of the powers conferred by sub -sections ( 1 - A ), ( 1 - B ), ( 1 - C ) and ( 1- E ) of section 20 of the Maharashtra 
Motor Vehicles Tax Act, (LXV of 1958 ), has levied toll on the classes of the motor vehicles specified in column 
(2 ) of the Schedule appended to the said notification , and on the trailers drawn by such vehicles , passing over 
the bridge across Bhogavati River near Village Kalegaon on Solapur - Barshi- Akkalkote Road , State Highway 
Number 151, in Kilometre 15/800 , in Solapur District , constructed under Built , Operate and Transfer (BOT) 
Scheme by messers Ganesh Builders , Solapur , at their expenses , at the rates and for the periods specified 
against each of the said motor vehicles in column (3 ) of the Schedule commencing from the 7th July 2003 to 
14th May 2021 at the toll collection centre constructed in Kilometre 15/800 on the abovementioned road; 

And whereas, the Government of Maharashtra , considers it expedient to take over the said project; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1- A ), ( 1- B ), ( 1- C ) and ( 1- E ) of section 
20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act read with section 21 of the Maharashtra General Clauses Act 
( I of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby rescinds the Government Notification , Public Works 
Department , No.PSP - 2003/CR - 141/Road - 9 , dated the 5th July 2003 , with effect from the 1st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government. 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १९ ३७ 


११५ 


शनिवार, जून २८, २०१४/ आषाढ ७, शके १९ ३६ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

दिनांक २७ जून २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस.२००२/ प्र.क्र .१४४ / एल.बी.१/रस्ते ९अ.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम (१ ९ ५८ चा ६५ ) यांच्या 
कलम २० ची पोट - कलमे ( १- अ) , ( १- ब ), ( १- क ), (१- ड ) आणि ( १-इ ) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस.२००२ / प्र.क्र .१४४ / एल.बी .१/ रस्ते ९अ, दिनांक १४ मार्च २०११ 
याद्वारे , महाराष्ट्र शासनाकडून , मेसर्स एसपीएन रोड्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, उस्मानाबाद यांनी त्यांच्या खर्चाने बांधा, वापरा व 
हस्तांतरीत करा अंतर्गत सुधारणा केलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील टेंभुर्णी- कुडूवाडी-बार्शी लातूर , राज्य मार्ग क्र .७७, रस्त्यावर दोन रेल्वे 
उड्डाणपूल व एक भुयारी मार्गासह कि.मी .० / ०० ते ४/८३० ( कुडूवाडी वळण रस्ता ) या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या , उक्त अधिसूचनेसोबत 
जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहनांच्या प्रवर्गांवर तसेच अशा वाहनांनी ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर , 
किलोमीटर २/ ९ १० येथे बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली नाक्यावर दिनांक १६ मार्च २०११ पासून दिनांक ३० जून २०१६ पर्यंत , उक्त 
अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये उक्त प्रत्येक वाहनासमोर विनिर्दिष्ट केले आहे अशा दरांनी व अशा कालावधीकरिता 
पथकर बसवण्यात आलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास उक्त प्रकल्प आपल्याकडे घेणे इष्ट वाटते . 

त्याअर्थी, आता,महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम ,याच्या कलम २० ची पोट - कलमे (१- अ), ( १- ब), (१- क ), (१- ड ) आणि (१-इ ) 
तसेच महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्यखंड अधिनियम (१ ९०४ चा १) याचे कलम २१ यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन , याद्वारे, शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस .२००२ / प्र.क्र .१४४ / एल.बी.१/ रस्ते ९अ, दिनांक १४ 
मार्च २०११, ही दिनांक १ जुलै २०१४ पासून रद्द करीत आहे . 


. 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म.न.डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५, २०१५ / आषाढ १८-२४ , शके १९ ३७ 


३ ९ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated 27th June 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT . 


No.PSP . 2002/CR - 144/ L.B.1 /Road -9A.- Whereas , the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Public Works Department, No. PSP.2002/CR - 144 /L.B.1/Road -9A , dated the 14th March 2011 issued 
in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1- A ), ( 1- B ), ( 1- C ), ( 1- D ) and ( 1 - E ) of section 20 of the 
Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), has levied toll on the classes of the motor vehicles specified 
in column (2 ) of the Schedule appended to the said notification , and on the trailers drawn by such vehicles , 
passing over Kurduwadi-bye -pass road , which is constructed on Tembhurni-Kurduwadi-Barshi-Latur Road , 
State Highway Number 77 , from Kilometers 0/00 to 4/830 , including two Railway over Bridge and one road 
under Bridge at Kurduwadi, Taluka Madha, in Solapur District , under Built, Operate and Transfer (BOT) 
scheme by M /s SPN Roads Infrastructure Private Limited , Osmanabad , at their expenses, at the rates and for 
the periods specified against each of the said motor vehicles in column (3 ) of the Schedule with effect from the 
16th March 2011 to 30th June 2016 , at the toll collection centre constructed in kilometers 2/910 on Kurduwadi 
bye-pass ; 

And whereas , the Government ofMaharashtra , considers it expedient to take over the said project. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1- A ), ( 1- B ), ( 1- C ), ( 1- D ) and ( 1 - E ) of 
section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act read with section 21 of the Maharashtra General Clauses 
Act (I of 1904 ), the Government ofMaharashtra hereby rescinds the Government Notification , Public Works 
Department, No.PSP.2002 / CR - 144 /L.B.1/Road - 9A , dated 14th March 2011, with effect from the 1st July 2014 , 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -७ 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९ -१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १९ ३७ 


११६ 


शनिवार , जून २८, २०१४ / आषाढ ७, शके १ ९ ३६ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २७ जून २०१४ 


- 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस. २००३/ प्र.क्र . १६६ /रस्ते-९. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, १९ ५८ ( १९ ५८ चा ६५ ) यांच्या कलम 
२० ची पोट- कलमे (१ - अ ), ( १- ब ), ( १- क ), (१- ड ) आणि (१- इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस-२००३/ प्र.क्र . १६६/ रस्ते-९, दिनांक २१ नोव्हेंबर २००५ याद्वारे महाराष्ट्र शासनाकडून , 
मे . रोहन ॲन्ड राजदिप इन्फ्रास्ट्रक्चर, अहमदनगर यांनी त्यांच्या खर्चाने “ बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा ” अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या धुळे 
जिल्ह्यातील सोलापूर - औरंगाबाद-धुळे - दोंडाईचा-शहादा- धडगाव (मुख्य राज्य महामार्ग क्रमांक १) या मार्गावरील रेल्वे उड्डाण पुलावरील ५८ / ९०० 
कि.मी. या रस्त्यांचा वापर करणाऱ्या , उक्त अधिसूचनेबाबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहनांच्या 
प्रवर्गावर तसेच अशा वाहनांनी ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर नमूद केलेल्या दोंडाईचा गावाजवळील रस्त्यांवरील कि.मी. ५८/६०० येथे 
बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली नाक्यावर दिनांक २१ नोव्हेंबर २००५ ते १ जुलै २०१४ पर्यंत उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये उक्त 
प्रत्येक वाहनासमोर विनिर्दिष्ट केले आहे अशा दरांनी व अशा कालावधीकरिता पथकर बसविण्यात आला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास उक्त प्रकल्प आपल्याकडे घेणे इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, यांच्या कलम २० ची पोट - कलमे (१- अ), (१-ब), (१-क ), (१-ड ) आणि 
( १-इ) तसेच महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम (१९ ०४ चा १ ) याचे कलम २१ यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून महाराष्ट्र शासन , याद्वारे शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , क्रमांक खाक्षेस . २००३/ प्र . क्र . १६६/ रस्ते -९, दिनांक २१ 
नोव्हेंबर २००५ ही दिनांक १ जुलै २०१४ पासून रद्द करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


म . न . डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९ -१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४ , शके १ ९ ३७ 


४१ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 27th June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 


No. PSP. 2003/CR - 166 /Road -9. — Whereas, the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Public Works Department, No. PSP. 2003 /CR - 166 /Road - 9 , dated the 21st November 
2005 , issued in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1- A ), ( 1- B ), ( 1 - C ), ( 1 - D ) and 
( 1- E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), has levied the toll 
on the classes of the motor vehicles specified in column ( 2 ) of the Schedule appended to the 
said notification , and on the trailers drawn by such vehicles, passing through the Railway Over 
Bridge in Kliometer 58/900 on Solapur -Aurangabad -Dhule - Dondaicha- Shahada -Dhadgaon Road 
(Major State Highway Number - 1 ) in Dhule District constructed under “ Built , Operate and 
Transfer (BOT) Scheme" by M /s . Rohan and Rajdeep Infrastructure, Ahmednagar at their 
expenses, at the rates and for the periods specified against each of the said motor vehicles in 
column ( 3 ) of the said Schedule with effect from the 21st November 2005 to 30th June 2019 at 
the toll collection centre constructed near Dondaicha Village in Kilometer 59/600 on the above 
mentioned road ; 

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to take over the said 
project ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 - A ), ( 1 - B ), ( 1- C ), ( 1- D ) 
and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act read with section 21 of the 
Maharashtra General Clauses Act, (I of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby rescinds 
the Government Notification Public Works Department No. PSP . 2003/ CR - 166 /Road -9 , dated the 
21st November 2005 , with effect from the 1st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब-७ अ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १९ ३७ 


११७ 


शनिवार, जून २८, २०१४ / आषाढ ७, शके १९ ३६ 


- 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २७ जून २०१४ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस -२००३ / प्र.क्र .१७८ ( एल.बी.-१)/ रस्ते ९. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम ( १९ ५८ चा ६५ ) याच्या 
कलम २० ची पोट -कलमे (१ - अ), (१- ब ), ( १- क ), ( १-ड ) आणि ( १-इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , क्रमांक खाक्षेस-२००३/ प्र.क्र .१७८ ( एल.बी .१)/रस्ते ९, दिनांक ५ ऑगस्ट २००६ 
याद्वारे महाराष्ट्र शासनाकडून मे . कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इंदोर यांनी त्यांच्या खर्चाने “ बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा " अंतर्गत 
सुधारणा केलेल्या नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव- वारंगा-अर्धापूर-नांदेड मार्ग राज्य महामार्ग क्र .३, कि.मी.२६५/ ६०० ते ३०२/८०० या रस्त्यांचा वापर 
करणाऱ्या , उक्त अधिसूचनेबाबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहानांच्या प्रवर्गावर तसेच अशा वाहनांनी 
ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर नमूद केलेल्या रस्त्यांवरील कि.मी .२६९ / ००० येथे बांधण्यात आलेल्या पथकर वसूली नाक्यावर दिनांक 
६ ऑगस्ट २००६ ते १७ जून २०२४ पर्यंत उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ (३ ) मध्ये उक्त प्रत्येक वाहनासमोर विनिर्दिष्ट केले आहे अशा दरांनी व अशा 
कालावधीकरिता पथकर बसविण्यात आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास उक्त प्रकल्प आपल्याकडे घेणे इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, याच्या कलम २० ची पोट -कलमे ( १- अ ), ( १- ब), ( १- क ) , (१- ड ) आणि (१- इ) 
तसेच 

महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम (१ ९ ०४ चा १ ) याचे कलम २१ यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस-२००३ /प्र.क्र .१७८ ( एल.बी .१ ) / रस्ते ९, दिनांक ५ 
ऑगस्ट २००६ ही दिनांक ०१ जुलै २०१४ पासून रद्द करीत आहे. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


म . न . डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९ -१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४ , शके १ ९ ३७ 


४३ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated the 27th June 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 


No.PSP - 2003/CR - 178 /LB - 1/Road - 9.— Whereas, the Government of Maharashtra vide 
Government Notification , Public Works Department , No. PSP.2003 /CR - 178 /LB1/Road - 9 , dated 
the 5th August 2006 , issued in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 - A ), ( 1- B ), ( 1 - C ), 
( 1- D ) and ( 1- E ) of section 20 of the Bombay Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), has levied toll 
on the classes of the motor vehicles specified in column ( 2 ) of the Schedule appended to the said 
notification and on the trailers drawn by such vehicles passing through the Hadgaon -Waranga 
Ardhapur -Nanded Road ,Major State Highway Number 3 , between kilometers 265/600 to 302/800 
in Nanded District, improved under “ Built, Operate and Transfer (BOT) Scheme” by M / s Kalyan 
Toll Infrastructure Limited , Indore, at their expenses , at the rates and for the periods specified 
against each of the said motor vehicles in column ( 3 ) of the said Schedule ,with effect from the 6th 
August 2006 to 17th June 2024 at the toll collection center constructed in kilometer 269/000 on 
the abovementioned road ; 

And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to take over the 
said project ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 - A ), ( 1 - B ), ( 1 - C ) , 
( 1- D ) and ( 1- E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act read with section 21 of 
the Maharashtra General clauses Act (I of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby rescinds 
the GovernmentNotification , Public Works Department, No. PSP.2003 /CR - 178/ LB - 1/Road -9 , dated 
the 5th August 2006 , with effect from the 1st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government. 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५ , २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १९ ३७ 


११८ 


शनिवार, जून २८ , २०१४ / आषाढ ७, शके १९३६ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

दिनांक २७ जून २०१४ 


. 


. 


. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस .२००२ / प्र.क्र .१७८ / रस्ते - ९. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , (१ ९ ५८ चा ६५ ) याच्या कलम २० ची 
पोट- कलमे ( १- अ) , (१- ब) , ( १- क ), (१- ड ) आणि ( १-इ) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक खाक्षेस . २००२ / प्र.क्र .१७८ /रस्ते- ९, दिनांक ३१ मे २००५ याद्वारे , महाराष्ट्र शासनाकडून, 
मेसर्स चाफळ रोड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, ठाणे यांनी त्यांच्या खर्चाने “ बांधा वापरा व हस्तांतरित करा ” अंतर्गत सुधारणा केलेल्या सातारा 
जिल्ह्यातील गुहागर - चिपळूण - कराड- जत -विजापुर रस्ता राज्य महामार्ग क्रमांक ७८ किलोमीटर ११४/००० ते १३८/२०० व मल्हारपेठ -पंढरपूर 
रस्ता राज्य महामार्ग क्रमांक ७६ किलोमीटर ००/००० ते ११/८५० या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या , उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या 
स्तंभ ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहनांच्या प्रवर्गांवर तसेच अशा वाहनांनी ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर, निसरेफाटा येथील 
किलोमीटर १२०/६०० आणि विजयनगर येथील किलोमीटर १३४/२०० येथे बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली नाक्यावर दिनांक १ जून २००५ 
पासून ३० जून २०१९ पर्यंत , उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये उक्त प्रत्येक वाहनासमोर विनिर्दिष्ट केले आहे 
अशा दरांनी व अशा कालावधीकरिता पथकर बसवण्यात आलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास उक्त प्रकल्प आपल्याकडे घेणे इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, याच्या कलम २० ची पोट -कलमे (१- अ), (१-ब ), ( १- क ), ( १- ड ) आणि (१-इ ) 
तसेच महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम ( १९ ०४ चा १) याचे कलम २१ यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , शासकीय अधिसूचना , सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक खाक्षेस .२००२ / प्र.क्र .१७८ / रस्ते -९, दिनांक ३१ मे २००५ ही 
दिनांक १ जुलै २०१४ पासून रद्द करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


म . न . डेकाटे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५, २०१५ / आषाढ १८-२४, शके १ ९ ३७ 


४५ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated 27th June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 


No. PSP . 2002/Cr- 178 /Road - 9.— Whereas , the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Public Works Department, No. PSP . 2002 /Cr- 178 /Road - 9, dated the 31st May 2005 , 
issued in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 - A ), ( 1 - B ), ( 1 - C ), ( 1 - D ) and ( 1 - E ) of 
section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act, (LXV of 1958 ), has levied toll on the 
classes of the motor vehicles specified in column ( 2 ) of the Schedule appended to the said 
notification , and on the trailers drawn by such vehicles, passing through the section of Guhagar 
Chiplun -Karad - Jath - Bijapur Road , State Highway Number 78 , from kilometers 114/00 to 138/200 
and Malaharpeth - Pandharpur Road, State Highway Number 76 , from kilometers 00/000 to 11/850 
in Satara district improved under “Built , Operate and Transfer ( BOT) Scheme” by M / s Chafal 
Road Devlopers Private Limited , Thane at their expenses , at the rates and for the periods specified 
against each of the said vehicles in column ( 3) of the said Schedule appended to the said notification 
with effect from the 1st June 2005 to 30th June 2019 at the toll collection centres constructed at 
kilometers 120/600 at NisarePhata and at kilometers 134/200 at Vijaynagar on the above mentioned 
road ; 

And whereas, the Government of Maharashtra , considers it expedient to take over the said 
project ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 - A ), ( 1- B ), ( 1- C ), ( 1 - D ) 
and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act , read with section 21 of the 
Maharashtra General Clauses Act (I of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby rescinds 
the Government Notification , Public Works Department, No. PSP . 2002 /Cr- 178 /Road - 9 , dated 
the 31st May 2005 , with effect from the 1st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


